पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/४१९, दिनांक ०३/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पालघर 
जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पालघर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, पालघर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
पालघर यांचा ठराव विचारात घेऊन पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्‍यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक र एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी. क्रमांक 
१. | रामा Hoo ते खडखड, कुंडाचापाडा- | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ११/७०० १९.०० | WA जिल्हा 
आपटाळा, केळीचापाडा, अळीवमाळ, | ३८ (११.७०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग- १०७ 
आखर साकुर ते रा.मा. क्र. ७७ रस्ता. गर eerarT esas 
४१ (४.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते १/३०० 
१७५ (9.300 कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/०० 
१७६ (२.०० कि.मी.) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 


डुंगाणीपाडा, मोर्चाचापाडा ते | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १८/६३० | २२.१३० | प्रमुख जिल्हा 
वडाचापाडा, ओझर, पळशीज, | ३९ (१८.६३० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-१०८ 
आयरे, आडखडक ते रा.मा.-३० ला | ग्रामीण मार्ग- २५ | ०/०० ते ३/५०० 
जोडणारा रस्ता. (३.५०० कि.मी.) 
रा.मा. क्र.७७ ते Ae, | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते २८/९०० | २८.९०० | प्रमुख जिल्हा 
कोगदा,देहरे, कोरतोड, डुंगणीपाडा, | ४२ (२८.९०० कि.मी) | कि.मी. | मार्ग-१०९ 
किरमिरा ते दाभलोण रस्ता. 
वावर, वांगणी, माळघर, विनवळ, | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ५५/२७० | ५५.२७० | प्रमुख जिल्हा 
बोराळे, जामसर, न्याहाळे बु. ते | ४३ (५५.२७० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११० 
रा.मा.-३० ते न्याहाळे खु 
टोकरखांड, भुरीटेक, आडोशी, 
खोडाळा रस्ता. 

एकूण १२५.३०० 

कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 924.300 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१००३.३८० + १२५.३००) म्हणजेच 
११२८.६८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११८.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (३३०.६७०-११८.५००) म्हणजेच २१२.१७० कि. मी. इतकी होईल. ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
६.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४३०३.५७०- ६.८००) म्हणजेच ४२९६.७७० कि. मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२४१६०९४११११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
GANPAT SANDIPAN 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, पालघर. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद, पालघर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार, जि. पालघर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


३) 
) 
) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


8 
4 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 


७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


